RNI No . MAHBIL / 2009/ 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक २] 


गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२ - १८ , २०१५ / माघ २३ - २९, शके १९३६ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : रुपये १६ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / साई प्रेरणा - साईउत्कर्ष/ विलिनीकरण / १४ / २७११. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १७ (१ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था , नियम १९६१ नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल पवार, अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( त. व नि .) महाराष्ट्र राज्य, पुणे , साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्युएन / आरएसआर /सीआर / 
८४६१ / सन ९९ -२००० /९९, दिनांक २९ नोव्हेंबर १९९९ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, साई प्रेरणा को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक बी . ओ.एम / डब्ल्यु-ए / आर. एस . आर./ ३२१ / सन १९८७, दिनांक २९ मे १९८७ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या 
हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची , अशा वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम , १९०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ च्या तरतुदी गैर लागू 
असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही . 

उक्त आदेशामुळे साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या. मुंबई या संस्थेचे साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेमध्ये 
विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेची 
नोंदणी उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई (एन वॉर्ड ) यांनी रद्द करून, संस्थेचे “ ड ” रजिस्टर वरील नाव कमी करावे. 
उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अटी व शर्ती : (१) साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेचे साई प्रेरणा को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत 
विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 

( २) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स 
( भाग ), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे. 
साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रक्कम साई प्रेरणा को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या 
संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 

(३ ) साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या सभासदांना साई प्रेरणा को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे 
सभासद व्हावयाचे असेल अशा व्यक्तींना संस्थेच्या नियमानुसार भाग खरेदी केल्यास सभासद करून घेण्यात येईल . 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ /माघ २३ - २९ , शके १९३६ 


( ४ ) विलिनीकरणानंतर साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या ठेवी खतावणीवर असणारी मुद्दल रक्कम व त्यावरील 
होणारे व्याज मागणी करताच ताबडतोब परत करील तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या 
पतसंस्थेत पुढे सुरू ठेवावयाच्या असतील त्यांना विलिनीकरणाच्या दिनांकापासून साई प्रेरणा को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या पतसंस्थेच्या 
इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल. मात्र साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेचे संचालक , 
नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी व इतर जमा असलेल्या रक्कमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील. तसेच साई उत्कर्ष सहकारी 
पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत . 

( ५) विलिनीकरणानंतर साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी, चालू खाती, मासिक 
ठेवी व इतर ठेवीची खाती साई प्रेरणा को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील . 

(६ ) साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी साई प्रेरणा को - ऑप . 
क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची राहील. साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या 
कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदाराना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्च व इतर होणारे 
खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 

( ७ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकास साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक , रोख शिल्लक व इतर येणी 
ही साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल. तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार साई प्रेरणा को 
ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे राहील . 

(८ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी , केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे, 
कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलिनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील . 

( ९) विलिनीकरणानंतर साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थे ऐवजी साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या 
नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील. याबाबत साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेचे सर्व संचालक , कर्मचारी , अल्पबचत 
प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही . 

( १० ) साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणानंतर साई प्रेरणा को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., 
मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील मात्र त्यांची सेवाज्येष्ठता विलिनीकरणाच्या दिनांकापासून धरली 
जाईल . 
____ ( ११) विलिनीकरणापूर्वी साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेत काही दोष . अफरातफर असल्यास त्यास साई प्रेरणा को 
ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही . 

( १२ ) साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व साई प्रेरणा को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

( १३) विलिनीकरणानंतर साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेचे जे सभासद साई प्रेरणा को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., 
मुंबई या पतसंस्थेचे सभासदत्व स्वीकारणार नाहीत अशा सभासदांचा व संचालकांचा संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप असणार नाही . 

( १४ ) विलिनीकरणानंतर साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेच्या विलिनीकरणापूर्वीच्या शाखेच्या बदल्यात साई प्रेरणा 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेस शाखा मिळणेबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करण्यात यावा . 

( १५ ) साई उत्कर्ष सहकारी पतसंस्था मर्या., मुंबई या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामाकज साई प्रेरणा को - ऑप . 
क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई यांच्या नजीकच्या शाखेमार्फत करण्यात यावे. 


पुणे , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , ( वसुली व नियोजन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


हुद्दा 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ / माघ २३ - २९ , शके १९३६ ३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका/ डी - ४ / का . क . १५६ / जनकल्याण बँक / १४ / २१. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिनेश ओऊळकर, सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या अधिसूचनेअन्वये जनकल्याण सहकारी बँक लिमिटेड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये 
खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
१ श्री . रत्नाकर जे. गावसकर 

डेप्युटी जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२ श्री . एस. रंगनाथन 

असि . जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
३ श्री . महेंद्र जी . राणे 

. . डेप्युटी चिफ मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
४ श्री . मोहनिश आर. रजक . . . . डेप्युटी चिफ मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
अटी : - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार हे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील 

अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात 
येतील. 

दिनेश ओऊळकर , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ . 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना. पत / डी - ४ / का . क . १५६ / महात्मा फुले को - ऑप / २७७१ / १४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेअन्वये महात्मा फुले को - ऑप क्रेडिट सोसायटी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक २५ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . सुभाष राऊ मोकाशी 

मुख्य वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
२ श्री. विठ्ठल नामदेव आव्हाड 

मुख्य वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
३ श्री . बाळासाहेब खंडू घोडेकर 

मुख्य वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
४ श्री . अशोक रघुनाथ चौरे 

मुख्य वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
५ श्री . जयराम बबन थोरात 

मुख्य वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
६ श्री . विष्णू मामा समिंदर 

मुख्य वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी , 
भाग एक - ( म . उ. वि .) -१अ 


पुणे, 


( ५ ) 


or 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ /माघ २३ - २९ , शके १९३६ 
अटी : - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनूसार कर्जवसुलीची 

कार्यवाही करावी. 

री संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
__ अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असेल . 
( ३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ /प्र. क्र . २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 

संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे 

मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 
( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 
( १० ) संदर्भ क्र . ४ नसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


सुनिल पवार , 
पुणे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकार्यालय 


अधिसूचना 


क्रमांक ना . बँका / डी - ४ / का . क . १५६/ रामराज्य बँक / २०१४ / ३२७९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिनेश ओऊळकर , सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या अधिसूचनेअन्वये रामराज्य सहकारी बँक लिमिटेड, पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसूली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ 
अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अटी : - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २ ) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्याची बदली / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात 

येतील अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात 

येतील . 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव हुद्दा 

हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( २ ) 

( ४ ) 
१ श्री. सुरेश श्रीराम काळे . . 

वसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 

दिनेश ओऊळकर , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


( १ ) 


( ३ ) 


पुणे, 


हुद्दा 
( ३ ) 


( १) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ / माघ २३- २९ , शके १९३६ ५ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका / डी - ४ / का . क. १५६ /दि . बॅसिन कॅ . बँक/ २०१५ / ९२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिनेश ओऊळकर , सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या अधिसूचनेअन्वये बॅसिन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक लिमिटेड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ 
अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ सौ . रोमना लेस्ली परेरा . . 

असि . जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
सौ. नातालिया रिचर्ड लोपीसा 

असि . जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . रोशन एडवर्ड परेरा . . 

असि . जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . जोसेफ सेबेस्टीन डाबरे. . 

चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . साहेबराव पाटील . . चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
६ श्री. सिक्स्टो अंतोन फरगोज 

चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री. बॉस्को पिटर डिसोजा . . 

चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
८ श्री. विवियन रिबेलो . . 

चीफ मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
___ श्री . सायमन घोन्सालविस . . 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . मार्टीन फिगेर 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
११ श्री . जॉन रुमाव 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
१२ श्री . जेकब घोन्सालविस . . 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
१३ श्री . सुहास रांजणे . . 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
___ श्री . सुरेश टी . मालकरी . . 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . एलायस लॉरेन्स डायस 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
सौ . शालिनी लेमॉस 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
१७ श्री . पायस परेरा . . 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
__ श्री . लेस्टर डॉमणिक डिसोजा 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . जोसेफ आगुस्तीन बरबोज 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
सौ. सपना संदीप डिकोस्टा . . 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
२१ सौ . विवियाना विल्सन मच्योडो 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२२ सौ . रोमिल्डा नेवील रिबेलो 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२३ श्री. मिलिंद वसंत वनमाळी 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२४ श्री. विजय रावजी सुतार 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२५ श्री. पायस जॉन कुटिन्हो 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२६ श्री. रॉनी मॅथ्यु डाबरे 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२७ श्री. व्हेनस मार्कुस डिमेलो 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२८ श्री. विनय फ्रँक मिरांडा 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२९ श्री. जॉन मॅथ्यु लोपीस 

.. . मॅनेजर 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 


मॅनेजर 


मॅनेजर 


मॅनेजर 


मॅनेजर 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२ - १८, २०१५ /माघ २३- २९ , शके १९३६ 


अटी : - (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार हे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील 

अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात 
येतील . 

दिनेश ओऊळकर , 
पुणे , 

सहकार आयुक्त व निबंधक , 
दिनांक ५ जानेवारी २०१५ . 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


हुद्दा 


ہ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका/ डी - ४ / का . क . १५६ / मॉडेल बँक / २०१५ / ७८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिनेश ओऊळकर , सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेअन्वये मॉडेल को - ऑप . बँक लिमिटेड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये खालील 
अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अनुक्रमांक ती अधिकाऱ्यांचे नाव 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . व्हॅलेन्टाईन ऑलीवेरा . . 

सिनियर मॅनेजर वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे जिल्हा 
२ श्री. फेलीक्स नरोन्हा . . 

मॅनेजर 

वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे जिल्हा 
३ श्री . रायन ब्रांको 

सिनियर ऑफिसर वसुली अधिकारी मुंबई व ठाणे जिल्हा 
अटी : - (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार हे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील 

अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात 

येतील . 


पुणे , 


दिनेश ओऊळकर , 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


दिनांक ५ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ /माघ २३ - २९ , शके १९३६ ७ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी -४ / का. क . १५६/ शिवसह्याद्री पतपेढी /१५/ १०५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेन्वये शिवसह्याद्री सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ७ जानेवारी २०१६ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
(१ ) 

( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . अशोक कृष्णा माने . . 

मुख्य वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
श्री . सुनिल शांताराम माने . . 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
श्री . सुर्यकांत पांडुरंग जांभळे 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
श्री . सुरेश गोविंद कोकरे . . 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
श्री . सुनिल रघुनाथ साळुखे. . 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
६ श्री . ज्ञानदेव किसन रांजणे . . 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
७ श्री . तानाजी पांडुरंग चिकणे 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
श्री . प्रविण जगन्नाथ लोटेकर 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
श्री . विलास बाजीराव आंग्रे . 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
अटी . - (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची 

कार्यवाही करावी . 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्जवसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येतील . 
(६ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या -त्यावेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक सकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१/१५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 

संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे 

मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 
( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये. 
(१० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . " 


arsmx5waua 


पुणे , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१५ . 


सुनिल पवार, 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


( १ ) 


( २ ) 


____ovr 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ / माघ २३- २९, शके १९३६ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . बँका/ डी - ४ / का . क . १५६/ दि मोगविरा बँक / १४ / १५७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी ,दिनेश ओऊळकर, सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या अधिसूचनेअन्वये दि मोगविरा को - ऑप बँक लिमिटेड, मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ 
अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . जगदिश आर. कोटयीन 

सिनियर मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
२ श्री . नारायण जी . मेंडान . . 

सिनियर मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
श्री . मोहन कोटयीन 

सिनियर मॅनेजर वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
४ श्री . प्रदीप व्ही . मुल्की . . 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
५ श्री . नारायण सी . सुवर्णा . . 

वसुली अधिकारी वसूली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
७ श्री . विनोद एन . सुवर्णा . . 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
अटी . - (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार हे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६ ) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील 

अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात 

येतील . 


श्री . सजावा चदन 


. . 


पुणे , 


दिनेश ओऊळकर , 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


दिनांक ३ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ / माघ २३ - २९ , शके १९३६ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का. क. १५६/ श्री दत्त नागरी सह . पत ./ १४ / ७४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेअन्वये श्री दत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. चिंचवाड , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी व कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 
अटी : - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी . 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील . 
( ३ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येतील . 
( ६ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्यावेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टीकोनातून 

संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे 

मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा. 
( ९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये. 
( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील नियमांचे 
पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


हुदा 


कार्यक्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


विशेष वसुली अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


शक्तीची व्याप्ती 

( ४ ) 


( ३ ) 


१ 
२ 


श्री . विलास नारायण गावडे 
श्री . हिदायत गुलाब शेख 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली अधिकारी कोल्हापूर , पुणे 
विशेष वसुली अधिकारी सांगली, सातारा जिल्हे. 


पुणे, 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


दिनांक ७ जानेवारी २०१५ . 


भाग एक - ( म. उ.वि .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२ - १८, २०१५ / माघ २३- २९ , शके १९३६ 


स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश 


आदेश 


क्रमांक १९६ / १५ वि . व . अ ./ म . स. का . क . १५६/ स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधी आदेश श्री सुनिल दामोदर यादव / सन २०१५ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७ ( १० ) व 
त्याखालील उपनियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , युवराज नारायण फरांदे, विशेष वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी, महाराष्ट्र 
शासन नियुक्त समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा. महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०७(१० ) अन्वये 
आदेश देतो की , श्री . सुनिल दामोदर यादव, रा . फोंडवाडा, पो . काहाटी, ता . बारामती, जि . पुणे व त्यांचे जामिनदार यांचेकडील समता नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा. ता . पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये १३, ५४ ,९५५,०० ( अक्षरी रुपये तेरा लाख चौप्पन हजार नऊशेपंचावन्न 
रु . फक्त ) व दिनांक १ जून २०१४ पासूनचेव्याज दंडव्याज नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी सर्व रक्कम वसुलीसाठी 
श्री . सुनिल दामोदर यादव, रा . फोंडवाडा, पो . काहाटी , ता . बारामती, जि . पुणे यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्ट मध्ये नमूद केलेली मिळकत या 
आदेशान्वये जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी 
हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . 
__ जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 
वसुली दाखला हुकूमनामा ज्या पक्षकाराविरुद्ध वसुली तारण देणाऱ्या जमीन गावाचे नाव मिळकत क्षेत्र चौ . फुट 
क्रमांक व दिनांक दाखला देण्यात आला आहे मालकाचे नाव तालुका व जिल्हा गट क्रमांक क्षेत्र आर 

त्याचे नाव 
( २ ) 

( ५ ) 
१०१ / १८० / ३१९ / १४/ ०१ / श्री . सुनिल दामोदर यादव सौ . राधिका सुनिल यादव सावळ, ता . बारामती, २६१ प्लॉट २९४. ५० 
०८ / २०१४ . व श्री . संजय रंगराव जि . पुणे . 

नं . ७ 
पिसाळ 
१०१/ १८० / ३१९ / १४ / ०१ / श्री . सुनिल दामोदर यादव श्री . संजय रंगराव साळ माळवाडी ( लोणी- ३१० ० हे ७९. ५ आर 
०८ / २०१४ . 

भापकर ), ता . बारामती. 

जि . पुणे . 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसाचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. निरा., ता. पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त केलेल्या 
मिळकतीची रितसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


( 3 ) 


श्री . युवराज नारायण फरांदे , 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 

महाराष्ट्र शासन नियुक्त . 
समता नागरी सह. पतसंस्था मर्या. 
निरा , ता . पुरंदर, जि . पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ / माघ २३ - २९ , शके १९३६ 


११ । 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना. बँका / डी- ४ / का .क . १५६/ दि महानगर बँक / १५ / ९८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, दिनेश ओऊळकर, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या अधिसूचनेअन्वये दि महनगर को - ऑप बँक लिमिटेड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये 
खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अटी . - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील 

___ तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार हे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहाची राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६) प्रस्तुत वसुली अधिकाऱ्याने राजीनामा दिल्यास / सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील 

अथवा बँक व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ७ ) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात 
येतील . 
धिकाऱ्याचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( १ ) 

( ३ ) 

___ ( ४ ) 
१ श्री . पोपट यादवराव शेलार . . वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी महाराष्ट्र राज्य 


अनुक्रमांक 


पुणे, 


दिनेश ओऊळकर , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 


भाग एक -( म .उ.वि .) -२अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२ - १८ , २०१५ / माघ २३ - २९ , शके १९३६ 


VE 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक , मुंबई ४०० ००१ 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२- २२६७ ०२१०, २२६७ ०१४८ , २२६७ ०२४८ , २२१० २२२२ 

___ फॅक्स नं . : ०२२- २२६७ ३९१५ 

ई -मेल : sec mpsc @ maharashtra. gov. in 
वेबसाईट : www. mpsc . gov.in, https : / / mahampsc . mahaonline. gov.in 


स्वसुख निरभिलापः 
विद्यते लोकोती 


क्रमांक पी . १( २) ( ८ ) जानेवारी २०१३/ एक. - पोलीस अधिकारी ( कनिष्ठ श्रेणी) ( जानेवारी -२०१३) विभागीय परीक्षा, दिनांक ४ 
जुलै २०१३ रोजी मुंबई येथे घेण्यात आली होती. सदर विभागीय परीक्षेचा निकाल पुढीलप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहे. 

२. सदर परीक्षेस सर्व विषयास बसून उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


अनुक्रमांक 


उमेदवारांची नावे 


बैठक क्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


Mm.v2222222222 


बजबळे जयंत नामदेव 
बनकर अशोक दौलतराव 
भराडे कल्पना माणिकराव 
गायकवाड अमोल विलास 
जगताप पियुष विलास 
जनबंधु रिना यादवरावजी 
काळे दिपाली प्रमोद 
काळे किशोर मोहनराव 
कातकडे ईश्वर मोहन 
लांजेवार सुनिल कृष्णा 
मदने राहुल ज्ञानदेव 
महामुनी बाबुराव भाऊसाहेब 
म्हैशाळे - नदाफ रेझिया बालेखान 
नखाते अशोक भगवान 
पाटील अश्विनी सयाजीराव 
पाटील अर्चना दत्तात्रय 
शेलार अश्विनी 
शिंदे वैशाली विठ्ठल 
स्वामी प्रशांत रामेश्वर 
थोरात अशोक रमेश 
टिपरे प्रिती प्रकाश 
विरकर अशोक तानाजी 
वंजारी शीतल प्रविंद्र 
यावलकर प्रितम विकास 
झेंडे अमोल भाऊसाहेब 
धुमाळ रमेश मल्हारी 


पदनाम व कार्यालय 

( ४ ) 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , बीड . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , सातारा . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , कोल्हापूर. 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , भंडारा . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , वर्धा. 
परि . पोलीस उप अधीक्षक, अमळनेर उपविभाग , जळगाव . 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, चिपळूण उपविभाग , रत्नागिरी . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , नागपूर ( ग्रामीण). 
पोलीस उप अधीक्षक व परि . पो . उप अधीक्षक , यवतमाळ . 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी , उपविभाग, हिंगोली शहर . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , बुलढाणा . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , वाशिम . 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, दहीवडी उपविभाग, सातारा . 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, गोंदिया उपविभाग , गोंदिया . 
परि. पोलीस उप अधीक्षक , अहमदनगर . 
पोलीस उप अधीक्षक व परि . पो . उप अधीक्षक , सातारा . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , ठाणे ग्रामीण . 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, चाकूर उपविभाग , लातूर . 
पोलीस उप अधीक्षक व परि . पो . उप अधीक्षक , नागपूर ( ग्रा .) 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , गोंदिया . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , वर्धा. 
पोलीस उप अधीक्षक व परि. पो. उप अधीक्षक , सोलापूर ( ग्रा .). 
पोलीस उप अधीक्षक व परि . पो. उप अधीक्षक , परभणी. 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , नांदेड . 
परि. पोलीस उप अधीक्षक , चंद्रपूर . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ / माघ २३ - २९ , शके १९३६ 


१३ 


पाटील अभिजीत शिवाजीराव 
जाधव प्रदीप वसंतराव 
पवार शिवाजी पंडीतराव 
शेख समीर नजीर 
अहिरे सीमा अर्जुनराव 


उप विभागीय पोलीस अधिकारी , विटा उप विभाग, सांगली . 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, जालना. 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी, यवतमाळ . 
परि . पोलीस उप अधीक्षक , चंद्रपूर . 
पोलीस उप अधीक्षक व परि . पो . उप अधीक्षक , चंद्रपूर . 


मुंबई, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ . 


विजया पडते , 

उप सचिव ( प.) 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
स्वसव निरभिलाषः बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा मजला, महात्मा गांधी मार्ग, हुतात्मा चौक , मुंबई ४०० ००१ 
विद्यते लोकाती दूरध्वनी क्रमांक : ०२२- २२६७ ०२१० , २२६७ ०१४८ , २२६७ ०२४८ , २२१० २२२२ 

फॅक्स नं . : ०२२- २२६७ ३९१५ 
ई-मेल : sec mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in, https : / / mahampsc. mahaonline. gov.in 

क्रमांक पी . १( २) ( २० ) / जुलै २०१३ / एक . - समाज कल्याण विभागातील मागासवर्ग शाखेतील अधिकारी ( जुलै २०१३ ) या पदाच्या 
विभागीय परीक्षा दिनांक १० व ११ जून, २०१४ या कालावधीत मुंबई येथे घेण्यात आली होती. सदर विभागीय परीक्षेचा निकाल पुढीलप्रमाणे 
जाहीर करण्यात येत आहे 

२. सर्व विषयास बसून उत्तीर्ण ठरलेल्या उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


अनुक्रमांक उमेदवारांची नावे बैठक क्रमांक 

पदनाम व कार्यालय 
( ३ ) 

( ४ ) 
कामत बाळासाहेब विलासराव ४ 

गृहप्रमुख, १००० मुलांचे शासकीय वसतिगृह , नाशिक . 
कवाडे आशा शामराव 

गृहप्रमुख, मुलांचे शासकीय वसतिगृह , येरवडा, पुणे . 
केंद्रे बी. एस . 

संशोधन अधिकारी, जात प्रमाणपत्र पडताळणी स. क्र . २, लातूर . 
४ तडवी सलीमा एम . 

जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी , जिल्हा परिषद, ठाणे . 
३. मागील परीक्षेत काही विषयास मिळालेल्या सूटआधारे उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 


ॐms< 


|<w 


पदनाम व कार्यालय 


अनुक्रमांक 

(१ ) 


बैठक क्रमांक 

( ३ ) 


| 


- 


r 


उमेदवारांची नावे 

( २ ) 
डावखर संगीता निवृत्ती 
मुन मंगला वामनराव 
राठोड अनिता तातुबा 
शिंगाडे सुनिता अनंतराव 
सोनवणे उमेश देवराम 
वाजे प्राची अर्जुन 


m 


|r9022 


( ४ ) 
गृहप्रमुख, संत ज्ञानेश्वर, मुलांचे वसतिगृह , पुणे . 
गृहप्रमुख , १००० मुलांचे शासकीय वसतिगृह , अमरावती . 
गृहप्रमुख , १००० मुलांचे शासकीय वसतिगृह , औरंगाबाद . 
गृहप्रमुख , मुलांचे शासकीय वसतिगृह , वरळी, मुंबई . 
सहायक आयुक्त , समाज कल्याण , परभणी . 
जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद , नाशिक 


o 


5 


w| 


मुंबई, 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ . 


विजया पडते , 

उप सचिव (प.), 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार,फेब्रुवारी १२ - १८, २०१५ / माघ २३- २९ , शके १९३६ 

संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Februarays from 23rd Jan Commuted lea 


No. A - 1202 / 2014 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
1. Shri U . K . Hanwate, 

. . Ex -post facto sanction to the Commuted leave 
Principal Judge , Family Court , 

for 12 days from 20th January 2014 to 31st 
Nagpur. 

January 2014 prefixing holiday on 19th 

January 2014 . 
2 . Ms. Nutan D . Sardessai , 

. . Ex -post- facto sanction to the Commuted leave 
Principal District and Sessions Judge , 

for 10 days from 23rd January 2014 to 1st 
South Goa , Margao . 

February 2014 suffixing holiday on 2nd 

February 2014 . 
3 . Shri D . U . Mulla , 

. . Ex- post- facto sanction to the Commuted leave 
Principal District and Session Judge , 

for 02 days i.e . on 3rd February 2014 and 
Nanded . 

4th February 2014 . 
4 . Dr. (Smt.) S . D . Joshi, 

Ex -post- facto sanction to the Commuted leave 
Judge , Family Court , 

for 03 days from 13th February 2014 to 15th 
Thane. 

February 2014 suffixing holiday on 16th 

February 2014 . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective post had they not proceeded on 
leave during the above period . 


II 


Name of the Judicial Officer 


1. Shri U . K . Hanwate 


2 . Ms. Nutan D . Sardessai 


Judicial Officers with whom charge is kept 
during the leave period in addition to their 

own duties . 
Shri V . B . Pathak , Judge , Family Court No. 

2 , Nagpur on 20th January 2014 , 21st 
January 2014 , 23rd January 2014 and 24th 
January 2014 and with Shri H . K . Ganatra , 
Judge , Family Court No. 3, Nagpur on 22nd 
January 2014 and 24th January 2014 

( A .O . H .) till 31st January 2014 . 
Smt. Anuja Prabhudesai, Principal District 

and Sessions Judge /Special Judge , North 
Goa , Panaji to look after the urgent work 
regarding the cases under the Prevention 
of Corruption Act , 1988 other than those 
filed by the CBI, Prevention of Atrocities 
(SCs and STs) Act , 1989, the NDPS Act , 
Arbitration and Conciliation Act , 1996 and 
those under the Special Statutes , with Shri 
Irshad Agha , District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , South Goa , Margao to look 
after the urgent civil work and with Shri 
Vincent M . D ’Sliva , Adhoc District Judge 
1 and Additional Sessions Judge (FTC - I) , 
South Goa , Margao to look after the urgent 

Criminal Work arising in her court . 
Smt. K . B . Agrawal, District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Nanded . 
. . Shri K . R . Warrier , District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge , Thane. 


3 . Shri D . U . Mulla 


4 . Dr. (Smt.) S . D . Joshi 


Bombay , 
dated 25th February 2014 . 


A . P . KURHEKAR , 

I/ c. Registrar 

( Insp . II). 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८, २०१५ / माघ २३- २९ , शके १९३६ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read : Government Notification , Law and Judiciary Department No. CJM - 1313 / 1607 / 

C No. 286 /Desk - III , dated the 31st January 2014 . 


No . A - 3902/ 2014 /718 . — The Hon ble High Court has been pleased to post 
Shri Sanjay D . Paithane, the then Civil Judge , Senior Division and Judicial Magistrate , First 
Class, Jalgaon as Judge , Labour Court, Mumbai on his reinstatement with continuity of service 
with effect from the date on which he assumes the charge . 


Bombay , 
dated 25th February 2014 . 


C . V . BHADANG , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 
No. G / 2792 /3488. — Upon Reading an Order dated 18th February 2014 of Registrar, Armed 
Forces Tribunal, Regional Bench , Mumbai, relieving Shri V . B . Kadu from the post of Deputy 
Registrar ( Judicial), the Hon ble the Chief Justice is now pleased to pass the following orders : 

I 


Shri Vilas Bhagwan Kadu is repatriated on the establishment of the Registrar ( O . S . )/ 
Prothonotary and Senior Master as Master (Adm ) in the Pay Band 15 ,600 - 39 , 100 + G . P . 6 ,600 
with effect from 1st March 2014 ( B . O . H .) and he is posted to work in the Office of the Court 
Receiver , High Court, Bombay vice Shri V . D . Bharaswadkar (since retired ) with effect from 
1st March 2014 ( B . O . H .) , until further orders . 


II 


Shri Shakeel Ahmed Mohamed Yusuf, Master (Adm ) is hereby continued to act as Master 
( Adm ) on the establishment of Registrar ( O . S .)/ Prothonotary and Senior Master vice 
Shri V . D . Bharaswadkar ( since retired ), with effect from 1st March 2014 ( B . O . H .) and he is 
directed to continue to work in the Office of the Official Assignee , High Court , Bombay , until 
further orders . 


By Order and in the name of the Hon ble the Chief Justice . 


Bombay , 
dated 28th February 2014 . 


D . V . SAWANT, 

Registrar ( O . S .)/ 
Prothonotary and Senior Master . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२ - १८ , २०१५ / माघ २३ - २९ , शके १९३६ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
CORRIGENDUM 


Read : ( 1 ) High Court Notification of even number dated 18th February 2014 regarding 

grant of leave to Shri D . P . Khot , Principal Judge , Family Court, 
Aurangabad and others . 


( 2 ) Application of Shri D . P . Khot, Principal Judge , Family Court , Nashik dated 

14th February 2014 for cancellation of leave for 02 days on 14th February 
2014 and 15th February 2014 . 


No. A - 1202 /2014). — Substitute the following entry for existing entry i.e . “ Earned leave for 
04 days from 12th February 2014 to 15th February 2014 suffixing holiday on 16th February 2014 
with permission to leave the headquarter from 11th February 2014 (A . O . H .) till 17th February 
2014 ( B . O . H .) ” appearing in Part - I at Sr. No. 13 of the High Court Notification of even number 
dated 18th February 2014 against the name of Shri D . P . Khot , Principal Judge , Family Court, 
Aurangabad . 


66 


“ Earned leave for 02 days i.e . on 12th February 2014 and 13th February 2014 with permission 
to leave the headquarter from 11th February 2014 (A . O . H .) ” . 


By order of the Honourable the Chief Justice and Judges , 


Bombay, 
dated 4th March 2014 . 


M . G . SEWLIKAR , 

Registrar, 
( Insp . II). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read : Notification No . A - 3906 /2014 , dated the 6th December 2013 . 


No. A - 3906 / 2013 . — In exercise of the powers conferred by Section 165 of the Motor Vehicles 
Act, 1988 read with sub - rule ( 1 ) of rule 4 of the Maharashtra Evening Motor Accident Claims 
Tribunals Rules , 2011 , the High Court Notification No. A - 3906 / 2014 , dated 6th December 2013 
is partially modified as under : 
Evening Tribunal No . 1 , District Nanded 
Name of the Judicial Officer to preside 

Months to preside 
1. Shri A . L . Yawalkar , 

. .. February , April ; and June, 2014 
District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nanded . 
Shri S . B . Mhaske, 

. . March and May, 2014 
District Judge - 3 and Additional 

Sessions Judge , Nanded . 
The Evening Motor Accident Claims Tribunals shall have Jurisdiction in respect of : 

( 1) Claims under Sections 140 , 163/ A and 166 of Motor Vehicles Act, 1988 ; and 
( 2 ) The Jurisdiction of Evening Tribunal shall be concurrent with the Motor Accident 
Claims Tribunal. 


Bombay , 
dated 17th February 2013 . 


C . V . BHADANG , 
Registrar General. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८, २०१५ / माघ २३- २९ , शके १९३६ 

THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


( I) 


No. A - 1201/2014 /745 . — The Hon ble High Court has been pleased to appoint Shri Ashok A . 
Bhatkar, District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Achalpur, District Amravati as 
Principal District and Sessions Judge , Beed . 

(II ) 
The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 


Name and Present Posting 
1. Shri R . U . Deshmukh , 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Achalpur , District Amravati. 
Shri R . R . Vaishnav , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , 
Achalpur, District Amravati. 


New Posting 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Achalpur, District 
Amravati vice Shri A . A . Bhatkar 
transferred . 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Achalpur , District 
Amravati vice Shri R . U . Deshmukh . 


Bombay, 
dated 25th February 2014 . 


C . V . BHADANG , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1201/ 2014 /740 . — The Hon ble High Court has been pleased to make the ranking of 
the Judicial Officers in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri S . J. Bharuka , 

District Judge - 2 and Assistant 
District Judge - 3 and 

Sessions Judge , Kalyan , District 
Assistant Sessions Judge, 

Thane vice Shri A . Z . Telgote 
Kalyan , District Thane. 

transferred . 


Bombay, 
dated 3rd March 2014 . 


B . P . PATIL 
I/c . Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read : Government Resolution , L . and J. D . No. HCT-2003 /( 138 ) III, 

dated 23rd July 2004 . 


No . PLB - 1521/2012/1919 . — Shri S . N . Rajurkar , Deputy Registrar , High Court , Appellate 
Side, Bombay, is granted encashment of Earned Leave of 30 days period in the current block 
of two years commencing from 1st April 2012 to 31st March 2014 . 


Bombay , 
dated 6th March 2014 . 


D . A . DHOLAKIA , 

I/c. Registrar . 
( Finance and Budget). 


ITT 10 - ( 7 . 3. fq .) - 3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२ - १८ , २०१५ / माघ २३ - २९ , शके १९३६ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read : Notification No. 3901/ 14 , dated 6th December 2013. 


No . A - 3901/2014 . — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1) of rule 4 of 
the Maharashtra Evening Courts Rules , 2009, the High Court Notification No. A - 3901/ 2014 , 
dated 6th December 2013 is partially modified as under : 
Evening Court No. 3 , Akola 
Name of the Judicial Officer to preside 

Months to preside 
1 . Shri M . A . M . Hussain , 

. . March 2014 to June 2014 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Akola . 
The Hon ble High Court is further pleased to confer upon him the powers to try and dispose 

of the following cases : 
( a ) Complaints under Section 138 of Negotiable Instrument Act, 1881 ( 26 of 1881); 
(6 ) Cases pertaining to offences triable summarily under Chapter XXI of the Code of 

Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974); 
( c ) Any other case transferred to the Evening Court with the consent of the parties. 


Bombay , 
dated 6th March 2014 . 


BHOJRAJ P . PATIL , 
I/c . Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read : Notification No. A - 3905 /2014 , dated the 6th December 2013 . 


No . A - 3905 /2014 . — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 1) of rule 4 of 
the Maharashtra Morning Courts Rules , 2010 , the High Court Notification No. A - 3905 / 2014 , 
dated 6th December 2013 is partially modified as under : 
Morning Court No. 1 , Niphad , District Nashik 
Name of the Judicial Officer to preside 

Months to preside 
1 . Shri S . G . Adake, 

. . March 2014 and May 2014 
Joint Civil Judge , Senior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 
Niphad , ( in place of Shri J. C . Husale ) 

The Hon ble High Court is further pleased to confer upon him the powers to entertain 
and try all kinds of cases , suits or other proceedings as may be assigned by the Principal 
District Judge, Nashik , as the case may be. 


Bombay , 
dated 6th March 2014 . 


BHOJRAJ P . PATIL , 
I/ c . Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ / माघ २३ - २९ , शके १९३६ 


१९ 


2 . Shri 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
No. A - 1202 / 2014 . — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased 
to grant the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
1. Shri D . P . Khot , 

. . Earned leave for 02 days i.e. on 28th February 
Principal Judge , Family Court, 

2014 and 1st March 2014 suffixing holiday 
Aurangabad . 

on 2nd March 2014 . 
Shri U . K . Hanwate , 

. . Earned leave for 04 days from 3rd March 2014 
Principal Judge , Family Court , 

to 6th March 2014 prefixing holiday on 
Nagpur. 

2nd March 2014 with permission to leave 
the headquarter from 1st March 2014 

( A . O . H .) till 7th March 2014 ( B . O . H . ). 
3 . Shri P . H . Mali , 

. . Earned Leave for 11 days from 5th March 
Principal District and Sessions Judge, 2014 to 15th March 2014 suffixing holidays 
Chandrapur. 

on 16th Chandrapur. March 2014 and 17th 
March 2014 with permission to leave the 
headquarter from 4th March 2014 

( A . O . H .) till 18th March 2014 ( B . O . H .). 
4 . Shri R . P . Joshi, 

Earned leave 06 days from 10th March 2014 
Principal District and Sessions Judge, to 15th March 2014 prefixing holidays on 
Nandurbar. 

8th March 2014 and 9th March 2014 and 
suffixing holidays on 16th March 2014 and 
17th March 2014 with permission to leave 
the headquarter from 7th March 2014 
( A . O . H .) till 18th March 2014 ( B . O . H .) . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above 
Judicial Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not 
proceeded on leave during the above period . 


II 


Name of the Judicial Officer 


1 . Shri D . P . Khot 


2. Shri U . K . Hanwate 


Judicial Officers with whom charge is kept 
during the leave period in addition to their 

own duties . 
. . Mrs. I. J. Nanda , Judge , Family Court, 

Aurangabad . 
. . Shri V . B . Pathak , Judge , Family Court No. 2 , 

Nagpur. 
. . Shri A . S . Bhaisare , District Judge - 1 and 

Additional Sessions Judge, Chandrapur. 
. . Shri S . D . Gokhale , District Judge - 1 , 

Nandurbar . 


3. Shri P. H . Mali 


4 . Shri R . P . Joshi 


Bombay , 
dated 7th March 2014 . 


M . G . SEWLIKAR , 
Registrar ( Insp . II). 


ATT 16 - ( . 3. fa .) - 337 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२ - १८ , २०१५ / माघ २३ - २९ , शके १९३६ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

ORIGINAL SIDE 


Order 


No. G / 769/4412 . — Upon Reading Notification dated 11th March 2014 granting Maternity 
Leave for 180 days with effect from Friday , 3rd January 2014 to Tuesday , 1st July 2014 , both 
days inclusive to Mrs. Aarti Y . Gokhale , Associate, High Court, Original Side , Bombay, the 
Hon ble the Chief Justice is now pleased to appoint Ms. Dipika Shivdas Kubal, Candidate at 
Serial No. 10 of Select List of Associates , who is at present working as a Clerk on the High 
Court , Appellate Side , Bombay , be and she is hereby promoted and appointed as an Associate 
on the Establishment of the Registrar ( O . S .)/Prothonotary and Senior Master , High Court, 
Bombay , in Pay Band of Rs. 15 ,600 – 39 , 100 + G . P . 7 ,600 in leave vancancy vice Mrs . Aarti Y . 
Gokhale , Associate from the date she assumes the charge of the said post , until further orders . 


By order and in the name of the Hon ble the Chief Justice , 


Bombay , 
dated , 12th March 2014 . 


D . V . SAWANT, 

Registrar (O . S .)/ 
Prothonotary and Senior Master . 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


І . 


No. A - 1201/ 2014 / 754 . — The Hon ble High Court has been pleased to transfer and post 
Shri Narendrakumar B . Yenurkar, Ad -hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, 
Yavatmal, as Ad -hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Pusad, District Yavatmal. 


II 


The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers as shown herein below : 


re 


1. 


Name and Present Posting 
Shri A . V . Dixit, 
Ad - hoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Yavatmal. 


New Posting 
Ad -hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Yavatmal vice Shri N . B . Yenurkar 
transferred . 


Bombay, 
dated 6th March 2014 . 


B . P . PATIL 
I/c . Registrar General. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८, २०१५ / माघ २३- २९, शके १९३६ 

THE HIGH COURTAT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 
Read : Govtvernment Notification No. CRC -0413 /501/Pra . Kra . 94 /Ka- 11 , 

dated the 17th February 2014 . 


No. A - 1201/ 2014 / 755 . — In view of Government Notification dated 17th February 2014 
establishing new Court of District Judge and Additional Sessions Judge , at Bhusawal, in District 
Jalgaon , the Hon ble High Court is pleased to post Shri Mukund B . Datye, District Judge - 3 and 
Additional Sessions Judge , Jalgaon as District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Bhusawal, 
District Jalgaon in the said newly established Court which is to commence functioning with 
effect from 15th March 2014 . 


Bombay , 
dated 10th March 2014 . 


B . P . PATIL , 
I/c. Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 

APPELLATE SIDE 


Read : Government Notification No. CRC - 0413/501/Pra . Kra . 94/Ka - 11 , 

dated the 17th February 2014 . 


No. A - 3902/ 2014 / 756 . - In view of Government Notification dated 17th February 2014 
establishing new Court of Civil Judge , Senior Division at Bhusawal, in District Jalgaon , the 
Hon ble High Court is pleased to post Shri Prashant P . Muley , 5th Joint Civil Judge, Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , Jalgaon as Civil Judge, Senior Division , 
Bhusawal, District Jalgaon in the said newly established Court which is to commence functioning 
with effect from 15th March 2014 . 


re 


The Hon ble High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1 . Shri A . V . Kharkar, 

Joint Civil Judge , Junior Division 
Civil Judge , Junior Division and 

and Judicial Magistrate, First Class , 
Judicial Magistrate , First Class , 

Bhusawal, District Jalgaon vice 
Bhusawal, District Jalgaon . 

Smt. S . S . Pingale . 
2 . Smt. S . S . Pingale , 

2nd Joint Civil Judge, Junior Division 
Joint Civil Judge , Junior Division and 

and Judicial Magistrate, First Class, 
Judicial Magistrate , First Class , 

Bhusawal, District Jalgaon vice 
Bhusawal , District Jalgaon . 

Smt. V . N . Dhavle . 
3 . Smt. V . N . Dhavle , 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 

and Judicial Magistrate , First Class , 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Bhusawal, District Jalgaon . 
Bhusawal, District Jalgaon . 


Bombay , 
dated 10th March 2014 . 


B . P . PATIL , 
I/c. Registrar General. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ /माघ २३ - २९ , शके १९३६ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या, 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१४ 

__ अधिसूचना 

___ क्रमांक एईओ. १११४ / २०१४ / दहा 
१. श्री. लोकेश चंद्र , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९८३) यांची नियुक्ती सचिव व आयुक्त ( गुंतवणूक व राजशिष्टाचार ), महाराष्ट्र सदन , 
नवी दिल्ली या पदावर ते पद अधिकालीक वेतनश्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ ऑक्टोबर 
२०१४ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

२. श्री . संजय कुमार , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९८४ ) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची बदली प्रधान 
सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव श्रेणीत अवनत करून , करण्यात आली आहे. त्यांनी 
त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 
__ _ ३. श्री . एस . एस . संधू, भाप्रसे ( महा : आरआर : १९८४ ) प्रधान सचिव ( ग्रामविकास व पंचायत राज ), ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव ( महसूल ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय , मुंबई या पदावर ते पद प्रधान सचिव 
श्रेणीत अवनत करून , करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला 
आहे . 

४. श्री . व्ही . एस . सिंह, भाप्रसे ( महा : आरआर : १९८४ ) यांची नियुक्ती प्रधान सचिव ( अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१४ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 
____ ५ . श्री . व्ही . गिरीराज , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९८५ ) प्रधान सचिव ( रोहयो व जलसंधारण ), ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई यांची बदली प्रधान सचिव ( ग्रामविकास व पंचायत राज ), ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर 
करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 

६. श्री . संजय चहांदे, भाप्रसे ( महा : आरआर : १९८८ ) महासंचालक , यशदा, पुणे यांची बदली प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला 

आहे . 
__ ७. श्री . ए. एम. लिमये , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९८९ ) महासंचालक , मेडा, पुणे यांची बदली महासंचालक , यशदा, पुणे या पदावर 
करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 
८. श्री . नंदकुमार, भाप्रसे ( महा : आरआर : १९८९ ) यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ , 

न आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 
____ ९. श्रीमती मीता लोचन , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९० ) सचिव ( २), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची बदली आयुक्त 
तथा संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ 
( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे. 

१०. श्रीमती वल्सा आर. नायरसिंह , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९१ ) यांची नियुक्ती सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय 
मुंबई या पदावर ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत अवनत करून , करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ सप्टेंबर 
२०१४ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 

११. श्री . एस . के. सावंत , भाप्रसे ( महा : एससीएस : १९९३ ) यांची नियुक्ती व्यवस्थापकीय संचालक , महात्मा फुले मागासवर्ग विकास 
महामंडळ , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला 
आहे . 

१२ . श्री. महेश झगडे, भाप्रसे ( महा : एसीएस : १९९३ ) यांची नियुक्ती आयुक्त, परिवहन मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी 
त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

१३. श्री . विकास खारगे , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९४ ) यांची नियुक्ती अतिरिक्त महापालिका आयुक्त , बृहनमुंबई महानगरपालिका , 
मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ ( मध्यान्होत्तर) पासून स्वीकारला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२ - १८ , २०१५ / माघ २३- २९ , शके १९३६ 


२३ 


योजना , 


१४ . श्री . पी . के . देशमुख , भाप्रसे ( महा : एससीएस : १९९५ ) यांची नियुक्ती सचिव ( रोहयो व जलसंधारण ), ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग , मंत्रालय, मुंबई या पदावर ते पद अधिकालिक वेतनश्रेणीत अवनत करून, करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 
१५ . श्रीमती विनिता वेद , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९६ ) महासंचालक, वनामती, नागपर यांची बद त , एकात्मिक बाल विकास 

या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २५ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला 
आहे . 

१६. श्रीमती आय . ए. कुंदन, भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९६ ) संचालक , आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय , 
मुंबई यांची बदली आयुक्त ( कुटुंब कल्याण) व संचालक , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या 
पदाचा कार्यभार दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 
१७. श्री . हर्षदीप कांबळे , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९७ ) महापालिका आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद यांची बदली 

गपूर या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ४ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे. 

१८ . श्री . प्रवीण दराडे, भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९८ ) सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर यांची बदली महासंचालक , मेडा , 
पुणे या पदावर ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत अवनत करून , करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१४ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 
___ १९ . श्री . एन . के . पोयाम , भाप्रसे ( महा : एससीएस : २००० ) यांची नियुक्ती आयुक्त , अपंग कल्याण, पुणे या पदावर करण्यात आली 
आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २६ ऑगस्ट २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे 

२०. श्री . पी. एम . महाजन, भाप्रसे ( महा : एससीएस : २००१ ) यांची नियुक्ती महापालिका आयुक्त , औरंगाबाद महानगरपालिका, औरंगाबाद 
या पदावर ते पद निवड श्रेणीत अवनत करून , करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ३ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

२१. श्री. एम . शंकरनारायणन, भाप्रसे (महा : आरआर : २००३) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, नागपूर यांची 
बदली महासंचालक , वनामती, नागपूर या पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत अवनत करून, करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा 
कार्यभार दिनांक १६ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 
___ २२ . श्री . विपीन शर्मा, भाप्रसे ( महा : आरआर : २००५ ) यांची नियुक्ती, आयुक्त, साखर, पुणे या पदावर ते पद कनिष्ठ प्रशासकीय 
श्रेणीत अवनत करुन , करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ५ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पां . जो . जाधव , 
शासनाचे उप सचिव . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१४ 
संदर्भ : अधिसूचना क्र . एईओ-१११४ / २०१४ / दहा , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१४ 

शुद्धिपत्र 
क्रमांक एईओ. १११४ / २०१४ / दहा . - संदर्भाधीन अधिसूचनेतील अनुक्रमांक १ व १४ रद्द समजण्यात यावा. याबाबतची सुधारित 
अधिसूचना खालीलप्रमाणे आहे . 

१. श्री . लोकेश चंद्र, भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९३ ) यांची नियुक्ती सचिव व आयुक्त ( गुंतवणूक व राजशिष्टाचार ), महाराष्ट्र 
सदन , नवी दिल्ली या पदावर ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत अवनत करून, करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०१४ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

२. श्री . पी . के . देशमुख, भाप्रसे ( महा : एससीएस : १९९५ ) यांची नियुक्ती सचिव ( रोहयो व जलसंधारण ), ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई या पदावर ते पद अधिकालिक वेतनश्रेणीत अवनत करून , करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१४ ( मध्यान्हपूर्व) पासून स्वीकारला आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पां . जो . जाधव , 
शासनाचे उप सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५ / माघ २३- २९, शके १९३६ 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ 
क्रमांक आस्थापना- २०१३ / प्र. क्र . ५४५ / आस्था -१. - श्री . श्री . र . 
गरीबे, कक्ष अधिकारी हे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ ( म.नं . ) 
पासून शासकीय सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत 
आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्र . पां . लुबाळ , 
अवर सचिव . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१४ 

अधिसूचना 
क्रमांक एईओ- १११४ / २०१४ / दहा . - श्री . के . एच . गोविंदराज , 
भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९५ ) यांची नियुक्ती संचालक , आपत्ती 
व्यवस्थापन कक्ष, महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई या पदावर 
करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक 
२७ ऑक्टोबर २०१४ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पां . जो . जाधव , 
शासनाचे उप सचिव . 


जलसंपदा विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , 
४ था मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१४ 

अधिसूचना 
क्रमांक स्वेसेनि २०१४ / प्र.क्र . ६०९ / आ (मंत्रालय). – श्री . कै . स . 
देवरे , कक्ष अधिकारी , जलसंपदा विभाग यांनी दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१४ रोजी स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस दिली असून ती शासनाने 
स्विकृत केली आहे. त्यानुसार श्री . कै . स . देवरे , हे दिनांक 
१३ ऑक्टोबर २०१४ ( म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झालेले 
आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

आ . बा . पाटील , 

शासनाचे सह सचिव . 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ 
क्रमांक सेवानि - १५१४ / प्र.क्र . ३०३/ आस्था -१. — वित्त विभाग , 
शासन आदेश क्र . स्वेसेनि १० .१४ /प्र. क्र . ९८ / कोषा. प्रशा-१ नुसार 
श्री . सुरेश माधवराव भोंग , लेखा अधिकारी, ग्राम विकास व 
जलसंधारण विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ च्या नियम ६५ (१ ) मधील तरतुदीनुसार 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ ( म.पू.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त 
होण्यास परवानगी देण्यात आली आहे . 

२. वित्त विभागाच्या आदेशास अनुसरून श्री . भोग यांना 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ ( म. पू .) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

आ . अ . लोपिस , 

कक्ष अधिकारी . 
जलसंपदा विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , ४ था मजला , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ 
क्रमांक सेनिवे २०१४ / प्र.क्र . ३८८ / आ (मंत्रालय ). – श्री . ए. बा . 
पाटील , प्रधान सचिव ( जलसंपदा) हे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ 
( म.नं .) पासून शासन सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत 
आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

आ . बा . पाटील , 
शासनाचे सह सचिव . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ ।। 

क्रमांक मावज २०१४ /५९१ / प्र. क्र . १८३ / ३४ - अ. - श्री . प्रल्हाद 
द . जाधव , संचालक ( माहिती ) ( प्रशासन ) , माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय , मंबई हे नियत वयोमानानसार दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१४ ( म.नं. ) रोजीपासून शासकीय सेवेतून 
सेवानिवृत्त होत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रा. ना . मुसळे , 
अवर सचिव . 


गृह विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर वन -१ बिल्डींग , ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ 

क्रमांक सेनिवे- २०१४ / प्र. क्र . ३५५ /पोल-१०. – श्री . जयंत मधुकर 
कुलकर्णी, सहायक सरकारी अभियोक्ता, मुंबई हे दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१४ ( म.नं .) पासून नियत वयोमानानुसार शासन 
सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

अ . वि . जोशी , 
कार्यासन अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


